धर्मादाय संघटनेतील भूतपुर्व दुय्यम निवड मंडळाच्या 
कक्षेतील नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील १७६ पदे सरळसेवेने 
भरण्यास मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-सीएचए-२०२३/प्र.क्र.१५४/कार्या-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-१३ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ : १) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क.,दि.३०.०९.२०२२ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क.,दि.३१.१०.२०२२ 
३) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. सीएचए-२०१६/प्र.क्र.3६/का.१, दि.२०.१२.२०२२ 
४) धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. आस्था/निरी-१/सरळसेवा/४८०३/२०२३, 
दि.१४.०९.२०२३ 
५) उपसमितीच्या दि.२३.०१.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, पत्र क्र. पदनि-२०२४/प्र.क्र.३/आपुक, 
दि.१२.०२.२०२४ 


प्रस्तावना : 

संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये शासकीय कार्यालयांतील पदभरतीच्या अनुषंगाने सूचना 
निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयामधील परि.(२) नुसार, ज्या प्रशासकीय विभागांचा 
सुधारीत आकृतीबंध मंजुर झाला आहे, san विभागांना सुधारीत आकृतीबंधातील महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त असलेली पदे ५० Tah भरण्यास परवानगी देण्यात 
आली आहे. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये या विभागाच्या अधिनस्त धर्मादाय संघटनेंतर्गत 
कार्यालयांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, धर्मादाय संघटनेंतर्गत 
कार्यालयांतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील रिक्‍त पदांपैकी केवळ ५०% पदे भरण्यास अनुमती 
आहे. तथापि, धर्मादाय संघटनेतील रिक्‍त पदांची संख्या व प्रशासकीय कामकाजाची निकड विचारात घेता, 
उक्त निर्बंध शिथिल करुन, धर्मादाय संघटनेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब 
(अराजपत्रित) व गट क मधील विविध संवर्गातील 900% रिक्‍त पदे भरण्यास मान्यता देण्याच्या प्रस्तावास 
उपसमितीने दि.२३.०१.२०२४ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने कार्यवाही करण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

याद्वारे धर्मादाय संघटनेतील भूतपुर्व दुय्यम निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील खालील 
तक्त्यात नमूद एकूण १७६ पदे सरळसेवेने भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे,- 


अ.क्र पदनाम व संवर्ग रिक्‍त पदांची संख्या 
विळा अधीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) ०९ 
२ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी, गट-ब (अराजपत्रित) ०२ 
३ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी), गट-ब (अराजपत्रित) २२ 
४ | निरीक्षक, गट-क ६३ 
५ | वरिष्ठ लिपिक, गट-क ८० 
एकूण १७६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०२३/प्र.क्र.१५४/कार्या-१ 


२. सदर भरतीप्रक्रिया राबवितांना शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन 


करण्यात यावे. 
डी सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं-५६३/आपुक,दि.२६.१०.२०२३ 


अन्वये प्राप्त सहमती व उपसमितीने दि.२३.०१.२०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार, निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२१३१६३८५३४८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANISHA ANIL KADAM 

M A N | S H A A N | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND. 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6e49954abe1615213c9867d36416b4646311d3a20fa0e 
8638f40554d1f74d87b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KADAM 0000000 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे सचिव, 
३. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
४. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५. लेखा संचालक, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. वित्त विभाग (आपुक), मंत्रालय, मुंबई, 
८. विधि व न्याय विभाग (कार्यासन १७/२१), मंत्रालय, मुंबई, 
९. निवड नस्ती(का-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


